Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


AN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , 


किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 
नाही . 


नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , 

नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 

भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-६ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ०८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( ४ ) अन्वये अधिसूचना . 


क्रमांक अका - जमीन - कावि - ६८२. 


ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , आर्वी यांनी त्यांचे पत्र क्र . अका - सिरस्तेदार - कावि -१ ९ ४ , दिनांक २०-०२-२०२० अन्वये अहवाल सादर केला 
असून त्यामध्ये प्रकरण क्रमांक ० ९ - एलएनए - २२-२०१९ -२० , मौजा धर्ती , तह . कारंजा , जि . वर्धा येथील धर्ती ते सेलगाव ( लवणे ) या डांबरी रस्त्यालगत 
जुना पांधन रस्ता आराजी ०.३० हे . आर पैकी १५०० चौ . फूट जागा स्मशानभूमीकरिता मंजूर करण्याबाबत विनंती केलेली आहे ; 

ज्याअर्थी , सदर मौजा धर्ती येथील धर्ती ते सेलगाव ( लवणे ) या डांबरी रस्त्यालगत जुना पांधन रस्ता आराजी ०.३० हे . आर पैकी १५०० चौ . फूट 
जागा स्मशानभूमिकरिता मंजूर करण्याबाबत मागणी केलेल्या जागेवरील सार्वजनिक रस्त्याचा हक्क महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 


ना . - एक -१ ( १५३५ ) . 


( 
9 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


२१ ( १ ) नुसार नष्ट करण्याचे अनुषंगाने हरकती मागविण्यात आल्या होत्या . सदर अधिसूचना प्रसिद्धी दिनांक २३ जून , २०२० पासून ९ ० दिवसांपर्यंत 
कुणाच्याही हरकती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झालेल्या नाहीत . तसेच उपविभागीय अधिकारी यांचे स्तरावर सुद्धा हरकती प्राप्त झाल्या नसल्याचे 
उपविभागीय अधिकारी आर्वी यांनी त्यांचे पत्र क्र . ४ ९ ८ , दिनांक १०-०३-२०२१ अन्वये कळविलेले आहे . त्यामुळे सदर सरकारी रस्ता जनतेच्या 
वापराकरिता आवश्यक नसल्याची माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( ४ ) अन्वये मौजा कारंजा येथील धर्ती ते सेलगाव ( लवणे ) या डांबरी 
रस्त्यालगत जुना पांधन रस्ता आराजी ०.३० हे . आर जागेमधील स्मशानभूमिकरिता मागणी केलेल्या १५००.०० चौ . फूट जागेवरील लोकांचे पांधन 
रस्त्याचे हक्क नष्ट करण्यात येत आहेत . 


वर्धा : 


प्रेरणा देशभ्रतार ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , 

वर्धा . 


दिनांक ७ मे २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ११ . 

क्रमांक सनिना - नियमन - संस्था नोंदणी अधिसूचना - ७२८-२०२१. 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ० ९ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक सनिना - नियमन - संस्था नोंदणी अधिसूचना - ७११-२०२१. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . नागपूर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ३६ रिजेन्सीज हाऊसिंग सहकारी संस्था मर्या . , बोखारा , 
ता . जि . नागपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार नोंदविण्यात आली आहे . सदर 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी ओआरएन - एचएसजी ( टिसी ) -१२७ ९ -२०२१ , 
दिनांक १६-०४-२०२१ आहे . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . नागपूर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , लेवरेज ग्रीन ३ ९ तुलीप को - ऑप . हाऊसिंग सोसायटी 
मर्या . , बोखारा , ता . जि . नागपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार नोंदविण्यात 
आली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी - ओआरएन 
एचएसजी ( टिसी ) -१२८१-२०२१ , दिनांक १६-०४-२०२१ आहे . 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” व उपवर्गीकरण 
" भाडेकरु सह - भागीदारी गृहनिर्माण संस्था ( मेन्टेनन्स ) ” असे आहे . 
संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) प्रमाणे करण्यात येत आहे . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था ” व उपवर्गीकरण 
भाडेकरु सह - भागीदारी गृहनिर्माण संस्था ( मेन्टेनन्स ) ” असे आहे . 
संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) प्रमाणे करण्यात येत आहे . 


जयंत मो . पालटकर , 


सहाय्यक निबंधक 


नागपूर : 
दिनांक १६ एप्रिल २०२१ . 


सहकारी संस्था , ता . नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १२ . 


आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १० . 

क्रमांक सनिना - नियमन - संस्था नोंदणी अधिसूचना - ७२०-२०२१. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . नागपूर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , लेवरेज ग्रीन और्चीड हाऊसिंग सहकारी संस्था मर्या . 
बोखारा , ता . जि . नागपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार नोंदविण्यात आली आहे . 
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी ओआरएन - एचएसजी ( टिसी ) -१२८० 
२०२१ , दिनांक १६-०४-२०२१ आहे . 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

गृहनिर्माण संस्था " व उपवर्गीकरण 
भाडेकरु सह - भागीदारी गृहनिर्माण संस्था ( मेन्टेनन्स ) ” असे आहे . 
संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) प्रमाणे करण्यात येत आहे . 


क्रमांक सनिव - नियमन - नोंदणीरद्द - कलम - २१-३४४-२०२१. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ आणि 
महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचे शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके 

१ ९ ४३ 


my 


३ 


तालुका वर्धा याद्वारे प्रगती गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या . , वर्धा र . नं . 
३०५ , ता . जि . वर्धा या संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाचे 
दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल . 
तसेच संस्थेचे निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . 

सदर विर्सजित ( नोंदणी रद्द ) संस्थेची कार्यवाही योग्य दावे , सर्व 
रेकॉर्ड अभिलेख व इतर दस्ताऐवज निबंधकाचे वतीने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( १ ) चे परंतुकाअंतर्गत विश्वस्त 
म्हणून श्री . ए . आर . वडे , सहकार अधिकारी श्रेणी -१ यांचे अभिरक्षेत व 
नियंत्रणाखाली राहतील त्यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार दोन वर्षाचे 
आत कार्यवाही पूर्ण करावी . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-३-२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे 
मुद्रेसह पारित करण्यात येत आहे . 


यांचे शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका वर्धा याद्वारे सुपक्ष सफाई कामगार सहकारी पतसंस्था मर्या . , 
वर्धा र . नं . ९ ०५ , ता . जि . वर्धा या संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . 
या आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे 
समजण्यात येईल . तसेच संस्थेचे निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात 
येईल . 


सदर विर्सजित ( नोंदणी रद्द ) संस्थेची कार्यवाही योग्य दावे , सर्व 
रेकॉर्ड अभिलेख व इतर दस्ताऐवज निबंधकाचे वतीने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( १ ) चे परंतुकाअंतर्गत विश्वस्त 
म्हणून श्री . एन . एस . इंगळे , ग्रेड -२ अधिकारी यांचे अभिरक्षेत व 
नियंत्रणाखाली राहतील त्यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार दोन वर्षाचे 
आत कार्यवाही पूर्ण करावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १३ . 


आदेश 


क्रमांक सनिव - नियमन - नोंदणीरद्द - कलम - २१-३४५-२०२१. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-३-२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे 
मुद्रेसह पारित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १५ . 


आदेश 


क्रमांक सनिव - नियमन - नोंदणीरद्द - कलम - २१-३४७-२०२१.– 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ आणि 
महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचे शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका वर्धा याद्वारे संत गोरा कुंभार मुर्तीकार औद्योगिक सहकारी संस्था 
मर्या . , वर्धा र . नं . ३०६ , ता . जि . वर्धा या संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत 
आहे . या आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले 
असे समजण्यात येईल . तसेच संस्थेचे निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात 
येईल . 

सदर विर्सजित ( नोंदणी रद्द ) संस्थेची कार्यवाही योग्य दावे , सर्व 
रेकॉर्ड अभिलेख व इतर दस्ताऐवज निबंधकाचे वतीने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( १ ) चे परंतुकाअंतर्गत विश्वस्त 
म्हणून सौ . ए . एस . राऊत , सहकार अधिकारी श्रेणी -२ यांचे अभिरक्षेत व 
नियंत्रणाखाली राहतील त्यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार दोन वर्षाचे 
आत कार्यवाही पूर्ण करावी . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-३-२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे 
मुद्रेसह पारित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ आणि 
महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचे शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका 

वर्धा याद्वारे डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर उपसा जलसिंचन सहकारी 
संस्था मर्या . , कामठी र . नं . ३०१ , ता . जि . वर्धा या संस्थेचे विसर्जन 
करण्यात येत आहे . या आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी 
रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल . तसेच संस्थेचे निकाय म्हणून अस्तित्व 


संपुष्टात येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १४ . 


सदर विर्सजित ( नोंदणी रद्द ) संस्थेची कार्यवाही योग्य दावे , सर्व 
रेकॉर्ड अभिलेख व इतर दस्ताऐवज निबंधकाचे वतीने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( १ ) चे परंतुकाअंतर्गत विश्वस्त 
म्हणून श्री . रविंद्र मिटकरी , व्यवस्थापक , भूविकास बँक , वर्धा यांचे 
अभिरक्षेत व नियंत्रणाखाली राहतील त्यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार 
दोन वर्षाचे आत कार्यवाही पूर्ण करावी . 


आदेश 


क्रमांक सनिव - नियमन - नोंदणीरद्द - कलम - २१-३४६-२०२१. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ आणि 
महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-३-२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे 
मुद्रेसह पारित करण्यात येत आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १६ . 


आदेश 


क्रमांक सनिव - नियमन - नोंदणीरद्द - कलम - २१-३५६-२०२१. 


सदर विर्सजित ( नोंदणी रद्द ) संस्थेची कार्यवाही योग्य दावे , सर्व 
रेकॉर्ड अभिलेख व इतर दस्ताऐवज निबंधकाचे वतीने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( १ ) चे परंतुकाअंतर्गत विश्वस्त 
म्हणून श्री . एन . यु . वाकोडकर , बी . ओ -२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँक , वर्धा यांचे अभिरक्षेत व नियंत्रणाखाली राहतील त्यांनी अधिनियमातील 
तरतुदीनुसार दोन वर्षाचे आत कार्यवाही पूर्ण करावी . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-३-२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे 
मुद्रेसह पारित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ आणि 
महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचे शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका वर्धा याद्वारे स्व . श्यामराव बापुराव इंगळे उपसा जलसिंचन 
सहकारी संस्था मर्या . , दिग्रस र . नं . ३०२ , ता . जि . वर्धा या संस्थेचे 
विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन 
( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल . तसेच संस्थेचे निकाय म्हणून 
अस्तित्व संपुष्टात येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १८ . 


आदेश 


क्रमांक सनिव - नियमन - नोंदणीरद्द - कलम - २१-३५८-२०२१. 


सदर विर्सजित ( नोंदणी रद्द ) संस्थेची कार्यवाही योग्य दावे , सर्व 
रेकॉर्ड अभिलेख व इतर दस्ताऐवज निबंधकाचे वतीने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( १ ) चे परंतुकाअंतर्गत विश्वस्त 
म्हणून श्री . एम . बी . खराडे , बी . ओ -२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक , 
वर्धा यांचे अभिरक्षेत व नियंत्रणाखाली राहतील त्यांनी अधिनियमातील 
तरतुदीनुसार दोन वर्षाचे आत कार्यवाही पूर्ण करावी . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ आणि 
महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचे शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका वर्धा याद्वारे परस्पर सहाय कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या . , 
वर्धा र . नं . ३२ ९ , ता . जि . वर्धा या संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . 
या आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे 
समजण्यात येईल . तसेच संस्थेचे निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात 
येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-३-२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे 
मुद्रेसह पारित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १७ . 


आदेश 


क्रमांक सनिव - नियमन - नोंदणीरद्द - कलम - २१-३५७-२०२१. 


सदर विर्सजित ( नोंदणी रद्द ) संस्थेची कार्यवाही योग्य दावे , सर्व 
रेकॉर्ड अभिलेख व इतर दस्ताऐवज निबंधकाचे वतीने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( १ ) चे परंतुकाअंतर्गत विश्वस्त 
म्हणून श्री . एन . एस . इंगळे , ग्रेड -२ अधिकारी , यांचे अभिरक्षेत व 
नियंत्रणाखाली राहतील त्यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार दोन वर्षाचे 
आत कार्यवाही पूर्ण करावी . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-३-२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे 
मुद्रेसह पारित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ आणि 
महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचे शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका 

वर्धा याद्वारे श्रीराम जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या . , तिगांव 
र . नं . ३०३ , ता . जि . वर्धा या संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . या 
आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात 
येईल . तसेच संस्थेचे निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . . 


प्रकाश भजनी , 


वर्धा : 


सहाय्यक निबंधक , 


दिनांक ३१ मार्च २०२१ . 


सहकारी संस्था , ता . वर्धा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके 

१ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १ ९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २१ . 


क्रमांक जिदुविअभं - सनिदुभं - बोदलकसा - मत्स्य - नोंदणी - अधिसूचना -१ ९१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अंतर्गत 
आदेश . 


२०२१ . 


आदेश 


क्रमांक सनिला - नियमन - संस्था - नोंदणी रद्द आदेश - ३४८-२०२१. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , भंडारा याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , बोदलकसा जलाशय मत्स्यपालन सहकारी संस्था मर्या . , 
बोदलकसा , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २१ ) 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी 
क्र . बीएचडी - टीडीए - एजीआर- ( ओ ) -जनरल - १०३०-२०२१ व नोंदणी दिनांक 
३१-३-२०२१ हा आहे . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ 
यांचेकडील अधिसूचना क्र . सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ ( २ ) अन्वये निम्नस्वाक्षरीकारास प्राप्त अधिकाराचा 
वापर करून सुयोग अभिनव सहकारी संस्था मर्या . , लाखनी र . नं . 
१२२१ , ता . लाखनी , जि . भंडारा या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
समाप्त करून , उक्त कायद्याचे कलम २१ अन्वये संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे व या आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे अस्तित्व संपुष्टात 
आलेले आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
त्याखालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये सदरील संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
' इतर कृषी संस्था ” असे करण्यात आले आहे 


सदर आदेश आज दिनांक २६-३-२०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २० . 


क्रमांक जिदुविअभं - सनिदुभं - हरीतलाव - मत्स्य - नोंदणी अधिसूचना -१ ९३ 


२०२१. 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अंतर्गत 
आदेश . 


आदेश 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , भंडारा याद्वारे अधिसूचित 
करतो की . हरीतलाव मत्स्यपालन सहकारी संस्था मर्या . , हनुमानटोला , 
ता . गोंदिया , जि . गोंदिया ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २१ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्र . बीएचडी 
जीजीएन - एजीआर- ( ओ ) -जनरल -१०२ ९ -२०२१ व नोंदणी दिनांक ३१ 
३-२०२१ हा आहे . 


क्रमांक सनिला - नियमन - संस्था - नोंदणी रद्द आदेश - ३५३-२०२१. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
त्याखालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये सदरील संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ 
यांचेकडील अधिसूचना क्र . सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ ( २ ) अन्वये निम्नस्वाक्षरीकारास प्राप्त अधिकाराचा 
वापर करून मातृभुमी महिला नागरी सहकारी पत संस्था मर्या . , लाखनी 
र.नं. १२० ९ , ता . लाखनी , जि . भंडारा या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 


समाप्त करून , उक्त कायद्याचे कलम २१ अन्वये संस्थेची नोंदणी रद्द 


करीत आहे व या आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे अस्तित्व संपुष्टात 
आलेले आहे . 


एस . के . कोल्हे , 


भंडारा : 


सहाय्यक निबंधक , 


सदर आदेश आज दिनांक २६-३-२०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


दिनांक ३१ मार्च २०२१ . 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , भंडारा . 


ना . - एक -२ ( १५३५ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २३ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अंतर्गत 


आदेश . 


अवसायनाचे कामकाज समाप्त करून , उक्त कायद्याचे कलम २१ अन्वये 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे 
अस्तित्व संपुष्टात आलेले आहे . परंतु भविष्यात संस्थेचे देणे - घेणे पूर्ण 
करण्यासाठी सदर नोंदणी रद्द संस्थेचे प्रापक म्हणून श्री . कैलास खोब्रागडे , 
सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ , लाखनी यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक सनिला - नियमन - संस्था - नोंदणी रद्द आदेश - ३५८-२०२१. 


सदर आदेश आज दिनांक २६-३-२०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २५ . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ 
यांचेकडील अधिसूचना क्र . सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ ( २ ) अन्वये निम्नस्वाक्षरीकारास प्राप्त अधिकाराचा 
वापर करून अटल अभिनव महिला सहकारी संस्था मर्या . , केसलवाडा / 
वाघ र . नं . १२१७ , ता . लाखनी , जि . भंडारा या संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज समाप्त करून , उक्त कायद्याचे कलम २१ अन्वये संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे अस्तित्व 
संपुष्टात आलेले आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अंतर्गत 
आदेश . 


आदेश 


क्रमांक सनिला - नियमन - संस्था नोंदणी रद्द आदेश - ३७१-२०२१. 


सदर आदेश आज दिनांक २६-३-२०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २४ . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ 
यांचेकडील अधिसूचना क्र . सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ ( २ ) अन्वये निम्नस्वाक्षरीकारास प्राप्त अधिकाराचा 
वापर करून गौराई अभिनव सहकारी संस्था मर्या . , पहाडी ( पालांदूर ) 
र.नं. १२१६ , ता . लाखनी , जि . भंडारा या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
समाप्त करून , उक्त कायद्याचे कलम २१ अन्वये संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे व या आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे अस्तित्व संपुष्टात 
आलेले आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अंतर्गत 


आदेश . 


आदेश 


क्रमांक सनिला - नियमन - संस्था - नोंदणी रद्द आदेश - ३६३-२०२१. 


सदर आदेश आज दिनांक २६-३-२०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ 
यांचेकडील अधिसूचना क्र . सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ ( २ ) अन्वये निम्नस्वाक्षरीकारास प्राप्त अधिकाराचा 
वापर करून प्रभादेवी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्या . , 
दिघोरी / नान्होरी र . नं . ११४८ , ता . लाखनी , जि . भंडारा या संस्थेचे 


लाखनी : 
दिनांक २६ मार्च २०२१ . 


प्रमोद प्र . हुमणे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . लाखनी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


